राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या 
कार्यक्रमासाठी निर्माण केलेल्या अस्थायी 
पदांना दिनाक १ मार्च, २०१७ ते २८ फेब्रुवारी, 
२०१८ व दिनांक १ मार्च, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : १८ जून, २०१८. 


वाचा :- 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र. २४४/ आरोग्य-७, 
दिनांक ८ मे, २०१८. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील विवरणपत्रातील अ. क्र. १ 
समोरील पाचव्या स्तभामध्ये नमूद केलेले लेखाशिर्ष “(२२१०४६८९)” ऐवजी “(२२१०७२९८)” असे 
वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७७५/.॥8॥0१५9॥१.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१८१४४४०३४०१७ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 
A | Nilakanth Sakharkar 
mM O DN: CN = Amol Nilakanth 
Sakharkar, C = IN, S = 
N 1 | k h Maharashtra, O = 
| a a al t ग Government Of Maharashtra, 
OU = Agriculture Animal 


S चै k h चै [ ka [ न्य and Fisheries 


Date: 2018.06.18 15:10:20 
+05'30' 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 


प्रति, 


संचाळक,वित्त व लेखा, राष्ट्रीय ARPA अभियान, महाराष्ट्र मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७ 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
चालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 


७. सहायक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 


९ 


. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 


मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


